भिक्षेकरी गृह, मुख्यलेखाशिर्ष 2234 
२८७८ या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन 
२०२३-२४ करीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. भिक्षेगृ -२०२३/ प्र.क्र.५७/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२७/०९/२०२३ 


वाचा- 
१) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र. fey -२०२२/ प्र.क्र.१०६/ का-९, 
दि. ३१/०८/२०२३ 
शासन शुध्दीपत्रक- 
उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयातील प्रथम परिच्छेदातील पाचव्या ओळीतील 
रु. ४२,८७,०००/- (अक्षरी-रु. बेचाळीस लाख सत्याऐंशी हजार फक्त) ऐवजी 
रु. ४१,८७,०००/- (अक्षरी-रु. एकेचाळीस लाख सत्याऐंशी हजार फक्त) असे वाचावे. 
तसेच तक्‍्त्यामधील एकूण प्रस्तावित वितरण रु. ४२८७.००० ऐवजी रु. ४१८७.००० असे 
वाचावे. 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९२७१२०३३७२६३० 
असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHARAD 
LAXMAN AHIRE ८४ 
(31. ल. अहिरे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
ठर 
९ 


. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. निवड नस्ती (का-९). 


